दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नवी 
दिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
कुस्ती स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१५९/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा:-१.केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- 
५९/२/२०२२-२३/००5०७8,दि.२५.०८.२०२३ व दि.१८.०९.२०२३ 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ कुस्ती/२०२२-२३ 
f4.93.08 2023. 
३.उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
उपसंक्रीलेखा/अभानासे स्पर्धा/२०२३-२४/८९८, दि.०९.१०.२०२३. 
४.शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागक्र.अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१५९/क्रीयुसे-२, 
दि.१३ ऑक्टोबर, 2023 
५.महासचिव, सचिवाळय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/कुस्ती/२०२२-२३ 
दि.१६.०१.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती 
स्पर्धा २०२२-२३ नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" मधील अ.क्र. (क) (१) यामध्ये 
रु. ४३,२००/- याऐवजी रु.२१,६००/- असे आणि एकुण रुपये मध्ये रु. २,४३,९७५/- याऐवजी 
रु. २,२२,३७५/- (दोन लाख बावीस हजार Ga) पंच्याहत्तर फ़क्त) असे वाचावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२५११५८२४७९२१ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=190ce31a764c50. 9a1 1b81ac560fcOd85bb0ebc377f46c4fcO 


040aae47135, postalCode=400032, st=Maharasht 


seriall ber=05AE420767 1 9DOFCESDC8ACF3A44FBA50819DDOD088B 
25A2D0D7CDE0256A48B0, cn=DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१५९/क्रीयुसे-२, 


४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक.मुंबई,मंत्रालय, 
५. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
६. अपर मुख्य सचिव,क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

११. सर्व जिल्हा व कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१२. वरिष्ठ GRIM अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१३. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१४. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी. (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१५. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना,मुंबई-४०० ०३२ 

१६. संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालय (सचिवालय जिमखान्यामार्फ़त) 

१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


